मौळाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना या 
योजनेंतर्गत खाजगी प्रशिक्षण संस्थांना निधी उपलब्ध 
करुन देण्याबाबत.-सन २०२०-२१ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १० फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः राअआआ-२०१२/१०८/प्र.क्र.१८/का-९, दिनांक २५ जून, २०१३ 
शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१८/प्र.क्र.६९/का-९, दिनांक २३ जुले, २०१९ 


वाचा:- १ 
२ 
3) शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. ६ फेब्रुवारी, २०२० 
४ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं.-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. १६ एप्रिल, २०२० 
) 
) 


) 
) 


५) शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र. अर्थसं. २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि. ४ A, २०२० 
६) शासन निर्णय क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. ११ नोव्हेंबर, २०२० 

प्रस्तावना :- 

राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील उमेदवारांना शासकीय/निमशासकीय सेवेत संधी 
उपलब्ध करण्याकरीता केंद्रिय लोकसेवा आयोग/महाराष्ट्र लोकसोवा आयोग/बॅकीग सेवा भरती 
इत्यादी स्पर्धा परीक्षांसाठी तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमधील प्रवेशाकरिता घेण्यात येणा-या 
सामाईक प्रवेशा परीक्षांच्या पूर्व तयारीसाठी आणि इयत्ता १० वी व १२ वी अनुत्तीर्ण अल्पसंख्याक 
उमेदवारांकरिता fears शिकवणी वर्ग सुरु करण्याकरिता संदर्भ क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आली 
आहे. 
२. या योजनेंतर्गत राज्यातील मुंबई, नाशिक, अमरावती, नागपूर, ठाणे, पुणे व औरंगाबाद या 
शहरांमध्ये अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्रशिक्षण देण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रांची निवड करण्यात येते. 
त्यानुसार सन २०१९-२० या वर्षाकरीता संदर्भीय क्र.२, दिनांक २३.०७.२०१९ च्या शासन निर्णयान्वये, 
औरंगाबाद केंद्र वगळता इतर केंद्राकरीता प्रशिक्षण संस्थाची निवड करण्यात आली आहे. त्यापैकी 
मुंबई, नाशिक,व ठाणे केंद्रासाठी प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था नाशिक या संस्थेव्दारा संचलित स्पेक्ट्रम 
अकॉडमी, व युथ एज्यूकेहन अँड वेलफेअर सोसायटी नाशिक यांना सन २०१९-२० या वर्षासाठीचे 
प्रथम टप्पा अनुदान संदर्भीय क्र. ३ दि. ६ फेब्रुवारी २०२० अन्वये मंजुर करुन वितरीत करण्यात आले 
आहे. आता प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था नाशिक संचलित स्पेक्ट्रम अकॅडमी या संस्थेने मुंबई, नाशिक व 
ठाणे या केंद्रासाठी द्वितीय टप्पा अनुदान व युथ एज्युकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी नाशिक यांनी 
११ वी सीईटी करीता उर्वरित अनुदान मंजूर करुन वितरीत करण्याची विनंती केली आहे. 
३. उपरोक्त प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम अकॉडमी , नाशिक व युथ एज्यूकेशन 
अँड वेलफेअर सोसायटी नाशिक या संस्थानी सादर केलेल्या अनुदान मागणीच्या प्रस्तावाची छाननी 
करुन संदर्भ क्र.१ दिनांक २५.०६.२०१३ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद केलेल्या तरतूदीनुसार अनुदान 
मंजुर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 

“मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत शासन निर्णय, दिनांक 
२५.०६.२०१३ मधील तरतूदीची पूर्तता करणा-या प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


अकॉडमी, नाशिक या संस्थेस नाशिक, ठाणे व मुंबई या केंद्राकरीता द्वितीय टप्पा अनुदान तर युथ 
एज्यूकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी नाशिक या प्रशिक्षण संस्थेला नाशिक केंद्राकरीता ११ वी सीईटी 
उर्वरित टप्पा अनुदान मंजुर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

त्यानुसार, सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात Vat योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत केलेल्या रु.७ 
कोटी पैकी संदर्भ क्र.४, दि. १६ एप्रिल, २०२० च्या परिपत्रकानुसार एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या १०% 
निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यानुसार १० % च्या प्रमाणात रुपये ७० लक्ष निधी 
वितरणासाठी उपलब्ध आहे. शासन निर्णय वित्त विभाग दि. ४ मे, २०२० मधील मार्गदर्शक सूचनानुसार 
सदर निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली आहे. सबब, उपलब्ध रुपये ७० लक्ष 
तरतूदीमधून संदर्भीय क्र. ६, दि.११ नोव्हेंबर, २०२० अन्वये रुपये २०,७८,०००/- (एकूण रुपये वीस 
लाख अट्ट्याहत्तर हजार फक्त) वितरीत करण्यात आले आहे. उर्वरित रुपये ४९,२२,०००/- (एकुण 
रुपये एकोणपन्नास लाख बावीस हजार फक्त) या शिल्लक तरतूदीमधून परिशिष्ट-अ मध्ये नमुद 
केल्याप्रमाणे प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम अकॉडमी, नाशिक या संस्थेस देय ठरत 
असलेल्या रुपये ३६,४९,२५०/- (एकूण रुपये छत्तीस लाख एकोणपन्नास हजार sal पन्नास फक्त) 
निधीपैकी २५ % निधी रुपये ९,०९,८१३/- (एकूण अक्षरी रुपये नऊ लाख नऊ हजार Alsat तेरा फक्त) 
राखून ठेवून उर्वरित ७५ % निधी रुपये २७,२९,४३७/- (एकूण रुपये सत्तावीस लाख एकोणतीस हजार 
चारशे सदतीस फक्त) व युथ एज्यूकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी, नाशिक या संस्थेस 
रुपये ७,२०,०००/- असे एकूण रुपये ३४,४९,४३७/- (अक्षरी रुपये चौतीस लाख एकोणपन्नास हजार 
चारशे सदतीस फक्त) एवढे अनुदान मंजूर करुन वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
प्रस्तुत प्रकरणी सदर रक्‍कम आहरीत करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, हे 
अधिकारी तथा आहरण व संवितरण अधिकारी राहतील. तसेच उपसचिव, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून राहतील. 
२. सदर रक्कमेचा Electronic Clearing Service (ECS) अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांच्या नावे काढण्यात यावा. 
३. संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने याबाबतचा वर्षनिहाय लेखा विषयक तपशील ठेवावा. तसेच ज्या 
बाबीसाठी अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे, त्याबाबीवरच खर्च करण्यात यावे. या रक्कमेचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित प्रशिक्षण संस्थेने शासनास सादर करणे आवश्‍यक राहील. सदर बाबीचे 
उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास परिशिष्ठ-ब येथे नमूद केल्याप्रमाणे सादर करणे बंधनकारक राहील. 
प्रशिक्षण संस्थेने शासन निर्णय दि. २५ जून, २०१३ मधील तरतूदीचे पालन केले नसल्याचे आढळून 
आल्यास संस्थेवर कारवाई करुन वितरीत अनुदान वसूल करण्यात येईल. 
४. प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम अकॉडमी, नाशिक या संस्थेने संस्थेची ज्या 
अभ्यासक्रमाकरीता निवड करण्यात आलेली आहे, त्या अभ्यासक्रमाचे प्रशिक्षण पूर्ण केले असल्याचे 
कळविले आहे. मात्र, कोविड-१९ विषाणू संसर्गामुळे लागू केलेली टाळेबंदी व त्याअनुषंगाने विविध 
स्पर्धा परीक्षा विहीत वेळेत पार न पडल्यामुळे तसेच पुढे ढकलल्यामुळे संस्थेने विद्यार्थ्याचे परीक्षा 
दिल्याचे पुरावे सादर करु शकत नसल्याचे नमूद करुन सदर परीक्षा झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांचे परीक्षा 
दिल्याचे पुरावे सादर करण्यात येतील असे संस्थेने कळविळे आहे. सबब, कोविड-१९ विषाणू 
संसर्गामुळे बऱ्याचशा स्पर्धा परीक्षा पुढे ढकलण्यात आलेल्या आहेत, ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन 
संस्थेला अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, देय ठरत असलेल्या अनुदानापैकी 04% अनुदान 

पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


संस्थेला वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत असून उर्वरित २५ % अनुदान राखून ठेवण्यात येत 
आहे. संस्थेने आवश्‍यक पुरावे सादर केल्यानंतर उर्वरित २५% अनुदान वितरीत करण्यात येईल. तसेच 
संस्थेने विद्यार्थ्यांचे परीक्षा दिल्याचे पुरावे सादर न केल्यास वितरीत HIS ७५ % अनुदान देखील 
संस्थेकडून वसूल करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 

५. हा शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेने, वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र. 
२१०/२०२०/व्यय-१/१३.१०.२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 

६. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं.-२०२०/ 
प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि. १६ UNG, २०२० मधील सर्व परिच्छेद व सोबतच्या परिशिष्ठामधील मागदर्शक 
सूचनास अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. यासाठी होणारा खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, २०० इतर कार्यक्रम, राज्य योजनाअंतर्गत योजना, (०१) अल्पसंख्याकांना 
सहाय्य, (०१) (०१), मोफत शिकवणी व संलग्न योजना याकरिता सहायक अनुदान (२२३५ ए ०८९), 
कार्यक्रम ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

८. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०२१०१४४८२६३४१४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने त 
. Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
Dinesh M. Sonavane on: cn = Dinesh M. Sonavane, C = IN, S = 
Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, 
OU = Minorities Development Department 
Date: 2021.02.10 14:56:41 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
अध्यक्ष/सचिव, संबंधित संस्था 
प्रत :- 
१) मा. राज्यापालाचे सचिव 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
) मा. मंत्री/मा. राज्यमंत्री 
) अल्पसंख्याक विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
) मा. मुख्य सविव यांचे स्वीय सहायक 
) 
) 
) 
) 


AOD 


८ 0८ w 


दु 


yaa) 


महालेखापाल, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१०) उपसचिव, कार्यासन व्यय-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) कक्ष अधिकारी, कार्यासन ७/२ (रोख शाख), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) निवड नस्ती, कार्यासन -९ 


Nn S 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. १० फेब्रुवारी, २०२१ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


परिशिष्ट - "अ' 
अ. । केंद्र । संस्थेचे | अभ्यासक्रम | मंजूर | संस्थांना अदा करण्यात | टप्पानिहाय अनुदान | मंजूर अनुदान 
क्र नांव विद्यार्थी यावयाची रक्‍कम / निधी । मंजूरीसाठी प्रस्ताव (रु.) 
संख्या 
१ २ ३ ४ षु & 9 ८ 
१ | नाशिक | प्रबोधन | केद्रीय लोकसेवा | ३५ | रु.२५,०००/- प्रति उमेदवार पूर्व परीक्षेनंतर 24% | २,१८,७५०/- 
बहुउद्देशीयीआयोग स्पर्धा परी किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात |= 
संस्था । सन २०१९-२० येणारी फी यापैकी जी कमी |=(34xQyooox2y) 
संचलित करीता असेल ती रक्‍कम. /१००-- 
स्पेक्ट्रम रु.२,१८,७५०/- 
अकॉडमी, | राज्य लोकसे ३५ | रु.२०,०००/- प्रति उमे प परीक्षेनंतर १,७५,०००/- 
नाशिक आयोग स्पर्धा wie किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात २५% > 
सन २०१९-२० येणारी फी यापैकी जी कमी |=(34x20000x2y)/4 
करीता असेल ती रक्‍कम. 00= रु.१,७५,०००/- 
राज्य लोकसे ७० | रु.१५,०००/- प्रति उमे प परीक्षेनंतर २,६२,५००/- 
आयोग किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात २५% > 
(अराजपत्रीत) स्पर्धा येणारी फी यापैकी जी कमी ।(७०५१५०००५२५/१ 
परीक्षा असेल ती रक्‍कम. 00= रु.२,६२,५००/- 
सन २०१९-२० 
करीता 
बँकिग सेवा स्पर्धा | ३० रु.८,०००/- प्रति उमेदवार Thay yA परीक्षेनंतर १,२०,०००/- 
परीक्षा सन २०१९- संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी४०% = 
२० करीता फी यापैकी जी कमी असेल ती |=(30xZoooxyo) 
रक्‍कम. /१00-5 
रु.१,२०,०००/- 
१० वी अनुउतीर्ण ।११० रु.४०००/- प्रति उमेदवार ।प्रशिक्षण पूर्ण ३,०८,०००/- 
सन २०१९-२० प्रतिवर्ष किंवा संस्थेमार्फत ।झाल्यानंतर ७०% 
करीता आकारण्यात येणारी फी यापैकी (११०५४०००५७०)/१ 
जी कमी असेल ती रक्‍कम oo = रु.३,०८,०००/- 
१२ वी अनुउतीर्ण ।११० रु.५०००/- प्रति उमेदवार ।प्रशिक्षण पूर्ण ३,८५,०००/- 
सन २०१९-२० प्रतिवर्ष किंवा संस्थेमार्फत ।झाल्यानंतर ७०% 
आकारण्यात येणारी फी यापैकी (११०५५०००)७०)/१ 
जी कमी असेल ती रक्‍कम joo = रु.३,८५,०००/ 
नाशिक एकूण १४,६९,२५०/- 
मुंबई प्रबोधन | केंद्रीय लोकसेवा | vo | रु.२५,०००/- प्रति उमेदवार [yd परीक्षेनंतर २,५०,०००/- 
बहुउद्देशीयाआयोग स्पर्धा परी किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात २५% = 
संस्था सन २०१९-२० येणारी फी यापैकी जी कमी ।5(४०५२५०००५२५/१ 
संचलित करीता असेल ती रक्‍कम. 00= रु.२,५०,०००/- 
स्पेक्ट्रम 
अकॉडमी 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


राज्य लोकसेवा | Yo | रु.२०,०००/- प्रति उमेदवार ।पूर्व परीक्षेनंतर २,००,०००/- 
आयोग स्पर्धा परी किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात २५% = 
सन २०१९-२० येणारी फी यापैकी जी कमी ।(४०५२००००५२५/१ 
करीता असेल ती रक्‍कम. 00= रु.२,००,०००/- 
राज्य लोकसे ८० | रु.१५,०००/- प्रति उमे पूर्व परीक्षेनं ३,००,०००/- 
आयोग किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात (२५% = 
(अराजपत्रीत) स्पर्धा येणारी फी यापैकी जी कमी |=(Cox44000xQy)/4 
परीक्षा असेल ती रक्‍कम. 00= रु.३,००,०००/- 
सन २०१९-२० 
करीता 
df सेवा स्पर्धा | Wo |रु.८,०००/- प्रति उमेदवार किंवा|मुख्य परीक्षेनं २,८०,०००/- 
परीक्षा सन २०१९- संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी|५०% = 
२० करीता फी यापैकी जी कमी असेल ती ।3(७०५८०००५५०) 
रक्‍कम. /{oo= 
रु.२,८०,०००/- 
मुंबई एकूण | 90,30,000/- 
ठाणे प्रबोधन | केंद्रीय लोकसेवा | ४० | रु.२५,०००/- प्रति उमेदवार [yd परीक्षेनंतर २,५०,०००/- 
बहुउद्देशीयाआयोग स्पर्धा परी किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात २५% = 
संस्था सन २०१९-२० येणारी फी यापैकी जी कमी ।5(४०५२५०००५२५/१ 
संचलित करीता असेल ती रक्‍कम. 00= रु.२,५०,०००/- 
स्पेक्ट्रम 
अकॉडमी 
राज्य लोकसे २० | रु.२०,०००/- प्रति उमे पूर्व परीक्षेन १,००,०००/- 
आयोग स्पर्धा परी किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात २५% = 
सन २०१९-२० येणारी फी यापैकी जी कमी ।3(२०५२००००५२५/१ 
करीता असेल ती रक्‍कम. 00= रु.१,००,०००/- 
राज्य लोकसे २० | रु.१५,०००/- प्रति उमे पूर्व परीक्षेन ७५,०००/- 
आयोग किंवा संस्थेमार्फत आकारण्यात २५% = 
(अराजपत्रीत) स्पर्धा येणारी फी यापैकी जी कमी ।(२०५१५०००५२५/१ 
परीक्षा असेल ती रक्‍कम. 00= रु.७५,०००/- 
सन २०१९-२० 
करीता 
बँकिग सेवा स्पर्धा | ३० रु.८,०००/- प्रति उमेदवार किंवामुख्य परीक्षेनंतर १,२०,०००/- 
परीक्षा सन २०१९- संस्थेमार्फत आकारण्यात येणारी|५०% = 
२० करीता फी यापैकी जी कमी असेल ती (३०५८०००५५०) 
रक्‍कम. /१00-२ 
रु.१,२०,०००/- 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


qo वी अनुउतीर्ण |१०० |रु.४०००/- प्रति उमेदवार प्रशिक्षण पूर्ण २,८०,०००/- 
सन २०१९-२० प्रतिवर्ष किंवा संस्थेमार्फत झाल्यानंतर ७०% 
करीता आकारण्यात येणारी फी यापैकी |=(9oox¥ooox\go) 
जी कमी असेल ती रक्‍कम /१०० = 
रु.२,८०,०००/- 
१२ वी अनुउतीर्ण |९० ।रु.५०००/- प्रति उमेदवार प्रशिक्षण पूर्ण 3,94,000/- 
सन २०१९-२० प्रतिवर्ष किंवा संस्थेमार्फत झाल्यांनतर ७०% 
आकारण्यात येणारी फी यापैकी |=(Rox4ooox(go) 
जी कमी असेल ती रक्‍कम /१०० २ 
रु.३,१५,०००/- 
ठाणे एकूण ११,४०,०००/- 
नाशिक युथ ११ वी सीईटी |४०  रु.२०,०००/- प्रति उमेदवार ।११ वी (सीईटी ७,२०,०००/- 
एज्यूकेशन) सन २०१९-२० प्रतिवर्ष किंवा संस्थेमार्फत प्रशिक्षण पूर्ण 
अँड करीता आकारण्यात येणारी फी यापैकी |केल्यानंतर ९०% 
वेलफेअर जी कमी असेल ती रक्‍कम =(80x20,000x0)/ 
सोसायटी, कमाल दोन वर्षाची मर्यादा १०० = 
नाशिक रु.७,२०,०००/- 
एकूण अनुदान | ४३,५९,२५०/- 
एकूण अनुदान रुपये ४३,५९,२५०/- पैकी प्रबोधन बहुउद्देशीय संस्था संचलित स्पेक्ट्रम अकॉडमी या | ३४,४९,४३७/- 
संस्थेस एकूण देय ठरत असलेले अनुदान रुपये ३६,४९,२५०/- पैकी राखून ठेवण्यात येत असलेले २५% 
अनुदान रुपये ९,०९,८१३/- वजा जाता मंजूर ७५% अनुदान रुपये २७,२९,४३७/- (एकूण अक्षरी रुपये 
सत्तावीस लाख एकोणतीस हजार चारशे सदतीस फक्त) व युथ एज्यूकेशन अँड वेलफेअर सोसायटी, 
नाशिक या संस्थेस मंजूर अनुदान रुपये ७,२०,०००/- असे एकूण मंजूर अनुदान रुपये ३४,४९,४३७ (एकूण 
अक्षरी रुपये चौतीस लाख एकोणपन्नास हजार Ral सदतीस फक्त) 
Dinesh M. Bu oN emi eee 
Sonavane Date: 2021.02.10 14:57:00 00590 
(दि. मा. सोनवणे) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५०/का-९, दि. १० फेब्रुवारी, २०२१. 


परिशिष्ट "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक लोकसमूहातील 
उमेदवारांकरिता सुरू करण्यात आलेल्या “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजना” या योजनेंतर्गत 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. मोशियो-२०१९/प्र.क्र.१५ /का-९, दि. फेब्रुवारी, २०२१ अन्वये 
वितरित केलेला रु. (अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील 


अभ्यासक्रमासाठी उमेदवारांना शिकविण्यासाठी उपयोगात आणला आहे :- 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, “मौलाना आझाद मोफत शिकवणी व संबध्द योजनेंतर्गत ज्या निकष / 
अटींनुसार शासनाने अनुदान मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच 
ज्या प्रयोजनाकरिता निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधीचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे. 
तसेच केंद्र शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी व राज्य शासनाच्या योजनेतील विद्यार्थी यांची पुनरावृत्ती झालेली नाही, 
याची हमी देण्यात येत आहे. पुनरावृत्ती झाल्यास अनुदान राज्य शासनास परत करण्याची जबाबदारी संस्थेची 
राहील. 


संस्था अध्यक्ष यांची स्वाक्षरी 


KRKKKKKKKKK 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


